Reg.No.NPCITY/ 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ३७ ( २ ) ] 


शुक्रवार , जुलै २६ , २०१९ / श्रावण ४ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १८.०० 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु) म . शा . रा ., अ . क्र . १२६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन.१- अ.नि.- कावि - ४०१-२०१९. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ( ४ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , अश्विन मुद्गल , जिल्हाधिकारी, नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील खालील नगर 
परिषदेच्या ( गुरुवार) दिनांक १८-७-२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार त्यांचे 
नावासमोर नमूद केलेल्या नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 


उपाध्यक्षाचे नाव 


अ.क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या 


उमेदवाराचे नाव 

( ३ ) 


( २ ) 


१ 


बुटीबोरी 


अविनाश भैय्याजी गुर्जर 


नागपूर : 
दिनांक २५ जुलै , २०१९ . 


अश्विन मुद्गल , 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


( १ ) 


ना .- एक - अ -१ ( १६१३) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६ , २०१९/ श्रावण ४ , शके १९४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु) म . शा . रा ., अ . क्र . १२७. 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk - XII-MUN - 1 -Gen Election -WS-401-2019.— 

In exercise of the powers conferred to me, under Section 51 ( A ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , 1, Ashwin Mudgal, Collector, Nagpur Districthereby publish the name 
of persons who has been duly elected as Vice - President ofrespective NagarParishad in the election held on Thursday 
the 18th July , 2019. 


SCHEDULE 
Name of Vice Presidents 
Name of the 

Name of Councillor 
NagarParishad 

Elected 


Sr. No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Butibori 


Awinash Bhaiyyaji Gurjar 


Nagpur : 
Dated the 25th July 2019. 


ASHWIN MUDGAL , 
Collector, Nagpur. 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु) म . शा . रा., अ . क्र . १२८ . 


जिल्हाधिकारी, 

यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२ -एमयुएन १- अ.नि.- कावि - ४०२-२०१९. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम २० चे अधिकार, राज्य निवडणूक आयुक्तांनी त्यांचे आदेश 
क्रमांक एसईसी -१०९४-१६४-१९९ ४ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९ ४ अन्वये मला प्रदान केलेले असून त्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , अश्विन मुद्गल , जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील खालील नगर परिषदेच्या ( गुरुवार) 
दिनांक १८-७-२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार नगर परिषदचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून 
नामनिर्देशित करण्यात आलेले आहेत . 


अ.क्र . 
( १ ) 


अनुसूची 
नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 
नगर परिषदेचे नाव नामनिर्देशित उमेदवारांचे नाव 
( २ ) 

( ३) 
श्री . प्रविण धृवशंकर शर्मा 
श्री . समिर दिनकर बोरकुटे 


१ 


बुटीबोरी 


नागपूर : 
दिनांक २५ जुलै , २०१९ . 


अश्विन 

मुद्गल , 
जिल्हाधिकारी , 

नागपूर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६, २०१९/ श्रावण ४, शके १९ ४१ 


3 


ITT 9-34 ( 37841. ) (71. fà.9) 7. STI . P7 ., 37. 56.978 . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk - XII-MUN - 1 - P.E.-WS -403-2019.— 


In exercise of the powers delegated tome, by the Order under Section- 1094-164-1994 , Dated 31st October 1994 , 
from the State Election Commissioner,Maharashtra read with Section 20 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, 1, Ashwin Mudgal, Collector, Nagpur District hereby publish the name 
of persons who have been Nominated Councillors of the respective Nagar Parishad in the GeneralMeeting of the Nagar 
Parishad held on Thursday dated the 18th July, 2019 .. - 


SCHEDULE 


Name ofNomionated Councillors 


Sr. No. 


Name of the 
Nagar Parishad 


Name of the Nominated 

Councillors 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


1 Butibori 


ShriPravin Dhruwashankar Sharma 
Shri Sameer Dinkar Borkute 


Nagpur : 
Dated the 25th July 2019 . 


ASHWIN MUDGAL , 
Collector, Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


